महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील सेवानिवृत्त 
अधिकारी / कर्मचारी यांच्या अर्जित रजा 
रोखीकरणासाठी प्राधिकरणाला अनुदान 
वितरीत करण्याबाबत 

(अनिवार्य) (२२१५०४१), 

३६, सहायक अनुदाने (वेतन). 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.७०/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय, मुंबई-४००००१ 
तारीख : २४ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा :- 
शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.७०/पापु-२३, 
दिनांक ३ सप्टेंबर, २०२१ 


शुद्धीपत्रक :- 


उपरोक्त वाचा मधीळ शासन निर्णय, दिनांक ३ सप्टेंबर, २०२१ मधील 
परिच्छेद २ हा खालीलप्रमाणे वाचावा. 


“ या arm निर्णयान्वये वितरीत केलेली रक्‍कम प्राप्त करुन घेण्यासाठी 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे संचालक (वित्त), श्री.राजेंद्र धर्मराज मडके यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून तर श्री.रा.म. गेंगजे, उप सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 
यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.” 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०९२४१२५७५८५१२८ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.७०/पापु-२३ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by &) 


BALASAHEB 
BABASAHEB 
HAJARE 


(बाळासाहेब बा.हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 


प्रत: माहितीस्तव, 
वित्त विभाग, व्यय-३/ अर्थसंकल्प-१८ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 
पापु-४ / पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई. 
निवडनस्ती, पापु-२३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


